राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (Para संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२०५/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(१) व कलम २२न(२ च्या 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Psa) संवर्गातील खाळील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- 39 मे, २०१६. 


करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र, अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. प्रशांत waa  । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
स्वामी देगलुर उपविभाग, जि. नांदेड करमाळा उपविभाग, जि. सोलापूर 
२ | श्री. शिलवंत रघुनाथ | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कळंब | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
ढवळे उपविभाग, जि. उस्मानाबाद नाशिक ग्रामीण उपविभाग, 
जि.नाशिक 
३ | श्री. नरसिंग मन्याबापू | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वसई | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भोसले उपविभाग, जि. पालघर मिरारोड उपविभाग, जि. ठाणे ग्रामिण 
४ श्री. अरूण दत्तात्रय | सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे हहर 
वालतुरे 
५ श्री. राजेंद्र मुरलीधर | अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत | सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे हहर 
भामरे प्रतिबंधक विभाग 
६ । श्री. अनिल आकडे  ।सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वसई 
उपविभाग, जि. पालघर 
७ | श्री. Freer मोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
अंबेजोगाई उपविभाग, जि. बीड 
८ | श्री. अरविंद बंडु पाटील पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. अकोला चाळीसगांव उपविभाग, जि. जळगांव 
९ | al. सुदर्शन लक्ष्मणराव| सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मुंढे शहर खामगांव उपविभाग, जि. बुलढाणा 
| ० | at. सतिठा बाळासाहेब | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोळीस उप अधीक्षक, जात 
माने Rats उपविभाग, जि. औरंगाबाद । पडताळणी, समाज कल्याण, 
कोल्हापूर 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२०५/पोल-१(अ) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते 
विचारात घेऊन संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


a. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, 
महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या 
अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


8. सदर WA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०५३१२१३३०९५१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
C h a r ५1 S h | | a Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Joint 
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C h an d fa ka n t serialNumber=2b0496c0c213a3f50c6522cc39ae5de95 


e1150ac3287e89c21b1422e313820a2, cn=Charushila 
Chandrakant Tambekar 


Tambekar elated वता तो 
(चारूशीला तांबेकर) 


सह सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


प्रत, 
१ 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 
सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक, 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
१०)सर्व पोळीस आयुक्त, 
११)सर्व पोलीस अधीक्षक 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

) 

) 

) 


£93) 


S 


(९ 


vo 


१४सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५) सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१६) निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


